नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी तालुक्‍यातील इतर 
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.५८/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-२८ जून, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र.५/सा.बां.प्रादे.वि.ना/प्रआ/दर्जोन्नत/दिंडोरी/नाऱशिक/४९१८/सन-२०२०, 
दि.१८/१२/२०२०. 

प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, नाशिक 
यांनी सदर रस्ता Sula करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 


शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेऊन नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी तालुक्यातील खालील 
रस्ता प्रजिमा म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जान्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक । करावया | दर्जोन्नती 
क्रमांक व ची एकूण | नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 

(कि.मी. 

| प्रजिमा-४४ ते कोशिंबे देवपुर वनारे | ग्रामीण मार्ग-५६ । (०/००ते ८/५००) १६.५०० | प्रमुख जिल्हा 
तळयाचा पाडा भनवड प्रजिमा -१२ ८.५०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१८१ 
ला मिळणारा रस्ता ग्रामीण मार्ग -१६६ | (०/००ते ८/०००) 

८.००० कि.मी. 

२. राज्यमार्ग क्र.- २९ पासून इतर जिल्हा मार्ग- | (०/००ते ५/१००) २०.५५० | प्रमुख जिल्हा 
कोचरगांव रवळगांव गयाचीवाडी १५८ ५.१०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१८२ 
देहरेवाडी रासेगांव इंदोरे इतर जिल्हा मार्ग - | (१७/७५० ते २९/००) 
मडकीजांब ते राज्यमार्ग क्र. २९ ला १९७ ११.२५० कि.मी. 
मिळणारा रस्ता. इतर जिल्हा मार्ग | (०/००ते ४/२००) 

६१ ४.२०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.५८/नियोजन-२ 


३. बोपेगांव ( प्रजिमा-११ पासून) जोपुळ | ग्रामीण मार्ग-०१ | (०/००ते १/२००) २८.८०० | प्रमुख जिल्हा 
खडक सुकेणे मोहाडी गणोरेवाडी १.२०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१८३ 
अंबेदिंडोरी खतवड रासेगांव ते | ग्रामीण मार्ग -११ | (०/००ते 3/00) 
राज्यमार्ग क्र- ४८ ला मिळणारा ३.०० कि.मी. 
रस्ता. इतर जिल्हा मार्ग | (०/००ते ५/७००) 

१९७ ५.७०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग -१८ | (०/००ते ७/४००) 
७.४०० कि.मी. 
इतर जिल्हा मार्ग - | (०/००ते ४/००) 
4Q ४.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-०९ | (०/००ते ७/५००) 
७.५०० कि.मी. 

8. निळवंडी हतनोरे उमराळे धाऊर इतर जिल्हा मार्ग - | (0/00c 92/400) २१.२०० | प्रमुख जिल्हा 
फोपळवाडे ते प्रजिमा  १०-ला ६२ १२.५०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१८४ 
मिळणारा रस्ता इतर जिल्हा मार्ग- | (६/३००ते 94/00) 

६५ ८.७०० कि.मी. 

प. प्रजिमा १०-पासून जालखेड ग्रामीण मार्ग-२१९ | (०/००ते 3/00) १३.५०० | प्रमुख जिल्हा 
श्रीरामनगर नळवाडी प्रजिमा ४५-ला ३.०० कि.मी. कि.मी. ।मार्ग-१८५ 
मिळणारा रस्ता ग्रामीण मार्ग -२१५ | (०/००ते ८/५००) 

८.५०० कि.मी. 
इतर जिल्हा मार्ग - | (१३/२००ते 94/200) 
६४ २.०० कि.मी. 

६. राज्यमार्ग  २७-मावडी औताळे इतर जिल्हा मार्ग - | (१३/३००ते 22/400) | २०.७०० | प्रमुख जिल्हा 
area,  वरखेडा TIT १४७ ९.२०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१८६ 
कावळेवाडी खेडगांव राजीव नगर ते | ग्रामीण मार्ग -६५ | (०/००ते 3/00) 
वडनेरभैरव चांदवड तालुका हद्द ३.०० कि.मी. 
पर्यंतचा रस्ता . ग्रामीण मार्ग -९९ | (०/००ते 2/00) 

२.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग -१०२ | (०/००ते २/५००) 
२.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-१३ । (०/००ते ४/००) 
४.०० कि.मी. 
एकूण १२१.२५० 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 929.240 कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (४४०७.०६-- १२१.२५० 
म्हणजेच ४५२८.३१० कि.मी. इतकी तसेच इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ६२.६५० कि.मी. 
ने घट होवून एकूण लांबी (२९४६.६५-६२.६५०) म्हणजेच २८८४.०० कि.मी. इतकी व ग्रामीण मार्ग 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


aa निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.५८/नियोजन-२ 


रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५८.६०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (९७८७.८८०-५८.६००) म्हणजेच 
९७२९.२८० कि.मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६२९११५३१४८४१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GANPAT SANDIPAN Sister sattemscrmcrens 
KACHARE ee क 
(ग. सं.कचरे 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 


चरे) 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, नाशिक. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


<2 ७ & <£2 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


